अधीक्षक अभियंता, सांगली पाटबंधारे मंडळ, सांगली यांच्या 
अधिपत्याखालील कार्यकारी अभियंता, टेंभू उपसा सिंचन 
प्रकल्प विभागीय पथक क्र.१, सांगली व कार्यकारी अभियंता, 
टेंभू उपसा सिंचन प्रकल्प व्यवस्थापन विभाग, ओगलेवाडी 
यांच्या अंतर्गत उपविभागीय कार्यालयातील नियत अस्थायी 
आस्थापना व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना 
दि.०१/१०/२०१९ ते दि.२९/०२/२०२० या कालावधीकरीता 
मुदतवाढ.... 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. मुदत-०३१९/(प्र.क्र.१२४/१९)/ मोप्र-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : २४ ऑक्टोबर, २०१९. 


वाचावे : 
१) शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग क्रमांक मुदत-०३१९/(प्र.क्र.१२४/१९)/मोप्र-१, 
दि.२५/०३/२०१९. 
२) अधीक्षक अभियंता, सांगली पाटबंधारे मंडळ, सांगली यांचे पत्र क्र.सांपाम/आ-५/ ५८३४/ 
२०१९ दि.०१/१०/२०१९ चे पत्र. 


शासन निर्णय : 


अधीक्षक अभियंता, सांगली पाटबंधारे मंडळ, सांगली यांच्या अधिपत्याखालील कार्यकारी 


अभियंता, टेंभू उपसा सिंचन प्रकल्प विभागीय पथक क्र.१, सांगळी व कार्यकारी अभियंता, टेंभू उपसा 


सिंचन प्रकल्प व्यवस्थापन विभाग, ओगलेवाडी या विभागाकडील उपविभागीय कार्यालयातील नियत 


अस्थायी आस्थापनेवरील अनुक्रमे ११६ व ६५ याप्रमाणे एकूण १८१ अस्थायी पदांना (विवरणपत्र-“१ 


व २”) तसेच रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील अनुक्रमे of व ०७ याप्रमाणे १३ अस्थायी पदांना 


(विवरणपत्र-“३ व 8”) दि.०१/१०/२०१९ ते दि.२९/०२/२०२० या कालावधीकरीता मुदतवाढ देण्यात 
येत आहे. 


२. नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांवर होणारा खर्च मागणी “क्र. आय-५ (नियत अस्थायी 


आस्थापना)- ४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च, १९० सार्वजनिक क्षेत्रातील व 


इतर उपक्रमातील गुंतवणूका, (०४) योजनेत्तर (०४) (०१) महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळास 


भाग भांडवली अंशदान, (४७०१ आय १६२)” या लेखाशिर्षाखाली मंजूर अनुदानातून भागविण्यात 
यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-०३१९/(प्र.क्र.१२४/१९)/ मोप्र-१ 


३. रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांवर होणारा खर्च मागणी “क्र.आय-५ (रुपांतरीत 


अस्थायी आस्थापना)- ४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च, (१९०) सार्वजनिक 


क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणूका (०२) योजनांतर्गत (०२) (०१) महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास 


महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (४७०१ एच ६२९)” या लेखाशिर्षाखाली मंजूर अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 


४. या आदेशान्वये रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील मुदतवाढ देण्यात येत असलेल्या 


पदांपैकी जे पदधारक दि.०१/१०/२०१९ ते दि.२९/०२/२०२० या कालावधीत सदर पदावर कार्यरत 


राहतील, त्या दिनांकापर्यंतच सदर मुदतवाढ लागू राहील. 


५. हे आदेशा शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक: पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६ / 


आ.पु.क., दि.११/०९/२०१९ अन्वये या विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारानुसार निर्गमित 


करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०१९१०२४१४५९१८७८२७ असा आहे. हा 


आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Ranjit Shivajirao Ahire 


Ranjit 1111 yiye Gaetan 
. or . Maharashtra, OU = Water Resources 
Shivajirao Ahire 0४५५५, ७०७, 
(र. शि. अहिरे) 
सहपत्र :- विवरणपत्र-“१ ते ४” कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत माहिती तथा आवश्‍यक कार्यवाहीसाठी अग्रेषित. 
१. महालेखापाल (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 
२. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे, 
३. मुख्य अभियंता, पाटबंधारे विभाग, पुणे, 
४. अधीक्षक अभियंता, सांगली पाटबंधारे मंडळ, सांगली, 
५. कार्यकारी अभियंता, टेंभू उपसा सिंचन प्रकल्प विभागीय पथक क्र.१, सांगली, 
६. कार्यकारी अभियंता, टेंभू उपसा सिंचन प्रकल्प व्यवस्थापन विभाग, ओगलेवाडी, 
७. क.अ., अर्थ-१ कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
८. क.अ., आ. (पुनर्रचना) कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


प्रत, 
मोप्र-१ कार्यासन, संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-०३१९/(प्र.क्र.१२४/१९)/ मोप्र-१ 


विवरणपत्र-“१” 


शासन निर्णय क्र. मुदत-०३१९/(प्र.क्र. १२४/१९)/मोप्र-१, दिनांक : २४/१०/२०१९ चे सहपत्र. 


कार्यकारी अभियंता, टेंभू उपसा सिंचन प्रकल्प विभागीय पथक क्र.१, सांगली कार्यालयातील नियत अस्थायी 


आस्थापनेवरील पदांना मुदतवाढ कालावधी दि.०१/१०/२०१९ ते दि.२९/०२/२०२०. 


अ.क्र पदनाम विभागीय | cys Fey. भू उ.सि भू उ.सि. | टेंभूउ.सि. | एकूण 
कार्यालय | उ.वि.क्र.३, | सि.प्र.उ.वि. | प्र.उ.वि. क्र.९, । प्र.उ.वि.क्र.  प्र.उ.वि.क्र.१ 
कडेगांव | क्र.६, माहुली | खानापूर ११,विटा | ७, कुची 
| a २ ३ 1 ४ | ५ & शिश ८ ९ 
१ ्यकारी अभियंता १ | ee 4 po ॥ 5 ९ Los q 
२ | उप कार्य. अभियंता १ ae oe 1 -- | ow po | q 
३ | स.अ.श्रेणी-१/ उ.वि. व्या १ १ १ १ १ षु 
अभि./उ.वि. अधि. 
४ |S अ. श्रे.-२/ ४ ३ ४ ४ ४ a १९ 
शा.अ./क.अ. 
५ | स्था.अ. सहायक Pee | ४ ४ ४ ४ ४ २० 
लघुटंकलेखक १ | ae Loe | =e | i | q 
७ | विभागीय लेखापाल १ el Pe |. कत" 1 -- | |. अ) १ 
प्रथम लिपीक १ a oe ee | a i, ee i १ 
९ । वरिष्ठ लिपीक षु १ १ १ १ १ १० 
१० । कनिष्ठ लिपीक ४ २ २ २ २ fs १ १२ 
११ | टंकलेखक ३ १ १ १ १ २ ९ 
१२ | भांडारपाल १ = |. आक |. आळ के Ls q 
१३ | सहाय्यक भांडारपाल १ Ee शिया शिका aes शिकला १ 
१४ (| १ ॥ | कक शिवा La =. q 
१५ | सहायक आरेखक १ Lee ae | = | i का i os | q 
१६ | अनुरेखक १. | १ १ १ १ |: क.) ४ 
१७ | संगणक १ शि Eee ot Pos _| ) oe q 
१८ | वाहनचालक १ १ १ १ १ |. हक षु 
१९ | नाईक १ os | Le |. अक | शिवा |._ लक: q 
२० रिपाई | षु २ २ २ २ २ १५ 
२१ | चौकीदार १ १ १ १ १ १ & 
एकूण ३४ | १७ | १८ १८ १८ Poe ११६ 
Ranjit seamaster 


Shivajirao Ahire 


Maharashtra, OU = Water Resources 


Department 


(र. शि. अहिरे) 


Date: 2019.10.24 15:01:41 +05'30' 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-०३१९/(प्र.क्र.१२४/१९)/ मोप्र-१ 


विवरणपत्र-“२” 
शासन निर्णय क्र. मुदत-०३१९/(प्र.क्र. १२४/१९)/मोप्र-१, दिनांक : २४/१०/२०१९ चे सहपत्र. 


आस्थापनेवरील पदांना मुदतवाढ कालावधी दि.०१/१०/२०१९ ते दि.२९/०२/२०२०. 


कार्यकारी अभियंता, टेंभू उपसा सिंचन प्रकल्प व्यवस्थापन विभाग, ओगलेवाडी कार्यालयातील नियत अस्थायी 


अ. पदाचे नाव टेंभू उपसा सिंचन | टेंभू उपसा आरफळ | HV कालवे | एकूण 

क्र. प्रकल्प उप विभाग | सिंचन प्रकल्प | कालवे उप | उप विभाग 

क्र.२, ओगलेवाडी | उप विभाग क्र.५, | विभाग क्र.६, क्र.१०, 

कडेपूर करवडी कडेपूर 
| 9 | 2 3 PB षु ६ 1७ | 

१ कार्यकारी अभियंता PF PF poo po | 
2 | उप कार्यकारी अभियंता दिशा po 10 FP oo | | | 
3 | स.अ.श्रे.-१/उ.वि.अभि./अधि. | अ. | a ee q 1१ 8 
४ | स.अ.श्रे.-२/शा.अ./क.अ. po ४ ४ ४ १२ 
५ स्था. अभि. सहाय्यक ४ ४ ४ ४ १६ 
६ | विभागीय लेखापाल po Po 10 fF oo po 
७ | प्रथम लिपिक 19 po po | oo po | 
लघुटंकलेखक 109] po | 10 PF oo | za 
९ | भांडारपाल po po a Le 10_| 
१० | सहा. भांडारपाल a 10 [ee | oo | cz 
११ | १ | वरिष्ठ लिपिक ; «| शशश a p49 | ४ 
१२ | कनिष्ठ लिपिक po २ २ २ ६ 
१३ | टंकलेखक/ लि. नि. टं. Pa pa 1१ ae ४ 
१४ | आरेखक Po Pp | a 1 0 | po | 
१५ | सहा. आरेखक PF Pp pe | po | po | 
१६ | अनुरेखक 1१ शशश 1१ शिळा ४ 
१७ | संगणक Po 10 10 FP oo | Ra 
१८ | वाहन चालक 1 * |i Pd 1 १__| ae ४ 
१९ | नाईक 109 po a FP oo | ze 
२० | शिपाई 1१ २ २ २ ७ 
२१ | चौकीदार ai 1 ee | ee ae 8 
एकूण a aa q १८ १८ १८ ६५ 
Ranjit Shivajirao "पा em 
Aire conan 
(र. शि. अहिरे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-०३१९/(प्र.क्र.१२४/१९)/ मोप्र-१ 


विवरणपत्र-“३” 
शासन निर्णय क्र. मुदत-०३१९/(प्र.क्र.१२४/१९)/मोप्र-१, दिनांक : २४/१०/२०१९ चे सहपत्र. 


कार्यकारी अभियंता, टेंभू उपसा सिंचन प्रकल्प विभागीय पथक क्र.१, सांगली यांच्या कार्यालयातील रुपांतरीत 


अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना मुदतवाढ कालावधी दि.०१/१०/२०१९ ते दि.२९/०२/२०२०. 


अ. | कर्मचाऱ्याचे नाव सर्वश्री पदनाम पदसंख्या । सेवा निवृत्तीचा 
क्र दिनांक 

१ । मोहन सखाराम पाटील मुकादम | ०१ | 39/04/2022 
२ | नथू भाऊ घोलप चौकोदार 0१ | १ ३१/०५/२०२० 
३ | आनंदा जोती पाटील मजूर ०४ ३१/०५/२०२३ 
४ | बाळकृष्ण पांडूरंग शिरसाट ३१/०५/२०२१ 
५ | शामराव दादू घोलप ३१/०१/२०२० 
६ । बाळापा रंगाप्पा तलवार ३१/०५/२०२४ 

एकूण ०६ 


Digitally signed by Ranjit Shivajirao Ahire 


R a nj | t DN: CN = Ranjit Shivajirao Ahire, C = IN, 


S = Maharashtra, O = Government Of 
Maharashtra, OU = Water Resources 


S h ivaj | rao Ah j re Department 


Date: 2019.10.24 15:02:15 +05'30" 


(र. शि. अहिरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-०३१९/(प्र.क्र.१२४/१९)/ मोप्र-१ 


विवरणपत्र-“४” 


शासन निर्णय क्र. मुदत-०३१९/(प्र.क्र.१२४/१९)/मोप्र-१, दिनांक : २४/१०/२०१९ चे सहपत्र. 


कार्यकारी अभियंता, टेंभू उपसा सिंचन प्रकल्प व्यवस्थापन विभाग, ओगलेवाडी यांच्या कार्यालयातील 


रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना मुदतवाढ कालावधी दि.०१/१०/२०१९ ते दि.२९/०२/२०२०. 


अ.क्र. कर्मचाऱ्याचे नाव सर्वश्री पदनाम पदसंख्या | सेवा निवृत्तीचा 
दिनांक 
| 9 | मनोहर पुनाजी गावडे मदतनीस 0१ | १ ३१/०५/२०२१ 
२ | गुरुलिंगरामचंद्र बनसोडे पहारेकरी ०२ ३०/०६/२०२१ 
३ | संभाजी लक्ष्मण डुबल ३१/०५/२०२१ 
४ | गजानन भागोजी कदम चौकीदार ०२ ३१/०७/२०२५ 
५ | राजाराम नामदेव कावरे ३१/०५/२०२० 
६ । नामदेव dara पाटील मजूर ०२ ३१/०५/२०२३ 
७ | हणमंत गणपती पिसाळ ३१/०५/२०२० 
एकूण | 09 | 


Digitally signed by Ranjit Shivajirao Ahire 


Ra nj | t DN: CN = Ranjit Shivajirao Ahire, C = IN, 


S = Maharashtra, O = Government Of 
Maharashtra, OU = Water Resources 


Shivajirao Ahire 0७ 


Date: 2019.10.24 15:02:35 +05'30' 


(र. शि. अहिरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


